प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा 
वार्षिक योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून 
संस्थेकरिता यंत्र खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 
सर ज.जी. समूह रुग्णालये, मुंबई 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जेएचएम-२०१८/प्र.क्र.३८९/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ०१ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 

उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८. 

४) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/जजीरुमु/ 
जिवायो/यंसाख/११३४१/१-म/२०१८, दिनांक : २५.१०.२०१८. 

५) जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई हहर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई यांचे 
पत्र क्र. जिनिसमुंड/जिवायो/मंनि/सर्वसायो/२०१८-१९/७२३, दिनांक २०.०४.२०१८. 


~~ 


शासन निर्णय :- 


सर ज.जी. समूह रुग्णालये, मुंबई या संस्थेस सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन 


समितीमार्फत जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी रुपये ६५०.०० लक्ष इतके 


अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे. सदर अनुदानातून एकूण रुपये ५,३०,१८,१०३/- (अक्षरी रुपये पाच 


कोटी तीस लक्ष अठरा हजार Vos तीन फक्‍त) इतक्या रकमेची खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 


यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी 


देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएचएम-२०१८/प्र.क्र.३८९/प्रशा-१ 


प्रशासकीय 
अ. cae प्रती नग किंमत 
= यंत्राचे नांव नग किंमत एकूण किंमत । मान्यतेची 
रक्‍कम 
१. | ऑटोक्लेव्ह (हाय प्रेशर स्टीम । १ ४,२५,००० ४,२५,००० ४,२५,००० 
स्टरलायझर) 
२. | लंबोरेटरी रेफ्रिजरेटर ७ ९४,७७३ ६,६३,४११ ६,६३,४११ 
३. | लॅप्रोस्कोपी सेट (इन्स्ट्रमेन्ट ट्रॉली हि १९,६३,९२० | १९,६३,९२०। १९,६३,९२० 
किट विथ कॉटरी अण्ड 
STRATA) 
४. डिजीटल डेन्टळ safer शि ४,४५,००० ४,४५,००० ४,४५,००० 
सिस्टीम 
५. | डेन्टल चेअर १ ३,५६,४६५ ३,५६,४६५ ३,५६,४६५ 
६. | अल्ट्रा हाय डेफिनेहान शि ९९,००,००० ९९,००,००० ९९,००,००० 
लॅप्रोस्कोपी इमेजिंग सिस्टीम 
७. | अडव्हन्सड Spe de] १ ९४,५०,०००।॥ ९४,५०,०००। ९४,५०,००० 
फॉर बेरियाट्रीक सर्जरी 
८. | व्हिडिओ कोलोनोस्कोप (हाय शि ३४,१०,४०० | ३४,१०,४००। ३४,१०,४०० 
Star) 
९. | व्हिडिओ गॅस्ट्रोस्कोप टू चॅनल शि २४,७५,२०० | २४,७५,२०० | २४,७५,२०० 
(हाय डेफिनेडान) 
hie व्हिडिओ  गॅस्टोस्कोप (हाय 49 20,9§,000 | २७,१६,०००। २७,१६,००० 
Strayer) 
११. | एनर्जी सोर्स फोर्स हॅण्ड २ २२,९०,००० | ४५,८०,०००।॥ ४५,८०,००० 
१२. | हाय एन्ड अल्ट्रासोनोग्राफी व । १ ७८,४०,००० | ७८,४०,०००।॥ ७८,४०,००० 
कलर डॉपलर सिस्टीम विथ 
seme व पीअसीएस 
कनेक्टीव्हीरी व एअर 
PST 
१३. | नेफ्रोस्कोप सेट 9 | ५,२९,६५२ ५,२९,६५२ ५,२९,६५२ 
१४. | 30 डिग्री सिस्टोस्कोप २ २,९०,०००|  ५,८०,०००|  ५,८०,००० 
१५. ३ चीप कॅमेरा एचडी १ | ३२,५०,०००| ३२,५०,०००| 32,40,000 
१६. | डिफिब्रीलेटर विथ इन्टर्नल अँण्ड | 2 8,809,400 | 884,000)  ९,९५,००० 
एक्सटर्नल पॅडल्स्‌, 
एनआयबीपी, एसपीओटू 
१७. | सीआरआरटी मशीन 19 |. १६,८०,००० | _१६,८०,००० | १६,८०,००० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएचएम-२०१८/प्र.क्र.३८९/प्रशा-१ 


प्रशासकीय 
एकूण किंमत । मान्यतेची 
रक्‍कम 


प्रती नग 


यंत्राचे नांव नग किंमत 
किंमत 


१८. 


फलेक्ड्बिल फायबरलेस | १ १७,५८,०५५। १७,५८,०५५। १७,५८,०५५ 
इन्टयुबेशान व्हिडिओ एन्डोस्कोप 
विथ मॉनीटर 


एकूण ५,३०,१८,१०३ | ५,३०,१८,१०३ 


अटी :- 


१, 


सदर प्रशासकीय मान्यता जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
मुंबई यांच्यामार्फत जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत सदर संस्थेस मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नाही, याबाबत 
संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्‌अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवड्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्नीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएचएम-२०१८/प्र.क्र.३८९/प्रशा-१ 


८. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आव्यक राहील. 


९. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


qo. उपरोक्‍त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक 
०१.१२.२०१६ मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" 
या शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधीळ तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी 
समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस 
आवश्यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्त TRI नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 


यावाव त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


सर ज.जी. समूह रुग्णालये, मुंबई 
मागणी क्रमांक - ओ १५ 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 

०३ - वैद्यकीय शिक्षण 
१०५ - विषम चिकित्सा 

(३१) - जिल्हा योजना - मुंबई शहर 

(३१) (09) - हॉस्पीटलची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
(४२१० १२७१) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएचएम-२०१८/प्र.क्र.३८९/प्रशा-१ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२०११४३७१७७५१३ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. Dahale 


DN: c=IN, o=Government Of 
iq U al Mahara ‘Medical Education and 
® ru pi 


nt, postalCode=400032, 


2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a5 
h | 0897b7b2244d66593f50dd7 13da838609 

12503, cn=Arun M. Dahale 

Date: 2018.12.01 15:25:56 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार -१ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई हहर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, सर ज.जी. समूह रुग्णालये, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


